नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९, 
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही व राष्ट्रीय 
नागरिकत्व नोंदणी संदर्भात मंत्रीमंडळ 
उपसमिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनपीआर-०३२०/प्र.क्र.१६३/विदेशी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ मार्च, २०२० 

प्रस्तावना :- 

नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९ (AV), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर,) व राष्ट्रीय 
नागरिकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) बाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने त्यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी मंत्रीमंडळ 
उपसमिती गठीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती त्यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे मंत्रीमंडळ 
उपसमिती गठीत करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९ AV), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर,) व राष्ट्रीय 
नागरिकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) बाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने त्यावर सखोल अभ्यास करुन आवऱ्यकतेनुसार 
अंतिम निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्डशान करण्यासाठी खालीलप्रमाणे मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत 
आहे:- 


१ | मा. अँड. अनिल परब, मंत्री, संसदीय कार्य व परिवहन अध्यक्ष 

२ मा. श्री नवाब मलिक, मंत्री, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौडाल्य सदस्य 
विकास व उद्योजकता 

३ मा. डॉ. जितेंद्र आव्हाड, मंत्री, गृहनिर्माण सदस्य 

४ मा. श्री. सुनील केदार, मंत्री, wae, दुग्धव्यवसाय विकास, क्रीडा व सदस्य 


युवक कल्याण 


षु मा. श्री. विजय वडेट्टीवार, मंत्री, इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शौक्षणिक सदस्य 
मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण, खार जमिनी विकास, भूकंप पुनर्वसन 


मा. श्री. उदय सामंत, मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण सदस्य 


७ प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग सदस्य सचिव 


सदरहू समितीने आपला अहवाल दि. ३१ मार्च, २०२० पर्यंत सादर करावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीआर-०३२०/प्र.क्र.१६३/विदेशी-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००३१३१०४४१८३०२९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
YUVRAJ BAYAJI 


AJETRAO 


(युवराज अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3. मा. मंत्री, (गृह) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री, (संसदीय कार्य व परिवहन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मंत्री, (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री, (इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि 

विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिनी विकास, भूकंप पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. मंत्री, (पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, 


मुंबई 
८. मा. मंत्री, (अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 


९. मा. मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
१०.मा. राज्यमंत्री, (गृह) (ग्रामीण/शहरे) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
११.मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

१२.पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३.अतिरिक्‍त पोलिस आयुक्‍त तथा विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी, मुंबई 
१४. संचाळक, जनगणना संचालनालय, महाराष्ट्र (भारत सरकार, गृह मंत्रालय), मुबई 
१५.सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य 

१६.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१७.अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१८.अपर मुख्य सचिव (अव सु, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
१९.अपर मुख्य सचिव (वित्त), यांचे स्वीय सहायक मंत्राळय, मुंबई 

२०. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


